नविन मंत्रीमंडळात Bada झालेल्या 
मा.मंत्री महोदयांना कार्यालयीन दालनाचे 
वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/भाग-६/२०२२/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ - शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/२०२२/२२, दिनांक २४.८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दिनांक २४.८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. रविंद्र दत्तात्रय चव्हाण, मा. मंत्री 


(सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांना मंत्रालय मुख्य 
इमारत, चवथा मजला, दालन क्र. ४०१ (दक्षिण बाजू) हे दालन वाटप करण्यात आले होते. मा. मंत्री महोदयांना 
वाटप केलेल्या दालनामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र मा. मंत्री महोदयांचे नाव यापूर्वी वाटप करण्यात नव्याने वाटप करण्यात 
आलेले दालन आलेले दालन 
| मा. श्री. रविंद्र दत्तात्रय चव्हाण, | मंत्रालय मुख्य इमारत, मंत्रालय मुख्य इमारत, पोट 
मंत्री चवथा मजला, माळा (१) व पोट माळा (२) 
दालन क्र. ४०१ (दक्षिण बाजू) 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०३११२४९०९४८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ees 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

S U VA R N A ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ef7c7aa7d7ef166d903fa3f2e 196301 76b5aef86edf82a7744d8 
98d274681eeb, 
pseudonym=EFFC2A085C4346EF93DD68333741DFA82FED5991, 

G A N ES H G AW D E ‘serialNumber=07C579538500B8975CCC3AD7E231B775BF3CCCF9649 
AB7E299CD82DCBE6A25C8, cn=SUVARNA GANESH GAWDE 
Date: 2022.10.31 12:54:11 +05'30" 


(सु. ग. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 

विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


4 
२ 
3 


oc 


Cc 
es 
a a 5-> 5-2 >> 


& 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/भाग-६/२०२२/२२ 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 
मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती. 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


A) 
(४) 


२१ 
२२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


